महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण कायदयाचा मसुदा 
तयार करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या 
समितीमध्ये संचालक (प्रोसेक्युठान), मुंबई 
यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीआरटी 2092 / प्र.क्र. ६९६ / पोल - ११ 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 
दिनांक-२४.११.२०१५ 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरटी २०१२/ प्र.क्र.६९६/ पोळ-११ दि.०९.०३.२०१५ 


प्रस्तावना 

आरटीआय / सामाजिक कार्यकर्ते / व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण देण्याबाबत पोर्तुगीज 
देशाच्या साक्षीदार संरक्षण कायद्याच्या धर्तीवर, महाराष्ट्र राज्यामध्ये कायदा करणेचा विचार 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. सदर कायद्याचा मसुदा तयार करुन विधान मंडळास सादर करण्यासाठी 
शासन स्तरावर संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे, सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय यांच्या 
अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आलेले आहे. 

सदर कायद्याचा मसुदा त्रुटीहीन व परिपूर्ण बनविण्याकरिता संचालक, 

(प्रोसेक्युजान), मुंबई यांची सुद्धा सदर समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. तरी शासन आता याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक 

शासन स्तरावर महाराष्ट्र साक्षीदार संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी संदर्भाधीन 
शासन निर्णयाव्दारे गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये संचाळक GARR), मुंबई यांची सदस्य 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीआरटी २०१२ / प्र.क्र. ६९६ / पोल - ११ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२०९१७१०४७५९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Suresh 


Mahadeo Khad 
Suresh सि 


Khade, C = IN, S = 


Mahadeo दण वाण 
K h d Secretary 
Date: 2015.11.24 17:15:42 
1808 पळ 
(सुरेश खाडे) 


उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. राज्यमंत्री(गृह-ऱाहरे) यांचे खाजगी सचिव, 

४. राज्यमंत्री(गृह-ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

६. अपर मुख सचिव, (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

७. प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग)यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


